मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल जनहित 
याचिकेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने निर्गमित 
केलेल्या सुचनेनुसार कुटुंब नियोजन 
शस्त्रक्रियेनंतर उद्भवणाऱ्या असफल गुंतागुंत 
झालेल्या व मृत्यू प्रकरणी लाभार्थीस केंद्र 
शासनाच्या मापदंडानुसार जेवढी नुकसान 
भरपाई देण्यात येते तितकीच नुकसान भरपाई 
राज्य शासनाच्या निधीतून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कुनिश-२०१७/७१८/प्र.क्र.३४३/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, SVC. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: २४ ऑक्टोंबर,२०१९ 


वाचा- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक:कुनिशा २०१७/ ७१८/ प्र.क्र.३४३/ कु.क, 
दि.११.१०.२०१९ 
२) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, राकुकका पुणे यांचे जा. क्रमांक : राकुकका/कक्ष-४/पुरवणी 
मागणी/६५२९८-९९/१९, दि.१८.१०.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ११.१०.२०१९ मधील पहिल्या पृष्ठावरील पहिल्या परिच्छेदामधील 
शेवटचे वाक्य. 


“या निधीसाठी अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे”. 


याऐवजी 
“या निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण 
कार्यालय, पुणे तसेच सर्व संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
असे वाचावे 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिश-२०१७/७१८/प्र.क्र.३४३/ कु.क. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०२४०९५७१२५५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Health Department, postalCode=400032, 


Jamsher bet 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9826781de 
5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 


e 
S a anal 5 h e I Ta d a V | serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea1 8f6d46fea 
b420783e12f260504f402b54de8c476, cn=Jamsher 
Samsher Tadavi 
Date: 2019.10.25 14:18:47 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/ नागपूर . 
२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
७. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचाळलनायल, मुंबई 
८. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 
९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२/ कार्यासन १४११), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१३/अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई 
११. सार्वजनिक आरोगय विभाग (अर्थसंकल्प/लेखा), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


